ग्रामन्यायालय साक्री, जिल्हा धुळे 
येथील ग्रामन्यायालयासाठी कार्यालय 
प्रमुख आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ २०२२/प्र.क्र.१५७/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - 

१ शासन अधिसूचना विधि व न्याय क्रमांकः सीआरसी १००९/(३७)/का.बारा, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २००९ 

२ area निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ 

३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२ 

४ प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 80//0॥-१९०९ of २००९/ 
१६०८/२५७३०, दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०२२ 


प्रस्तावना - 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक २९ सप्टेंबर, २००९ रोजीच्या शासन 
अधिसुचनेअन्वये धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. तसेच, संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथे नमूद दिनांक २७ सप्टेंबर, २०११ व अ.क्र.३ येथे नमूद दिनांक 
१३ फेब्रुवारी, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात स्थापन करण्यात येणा-या एकूण २५ ग्राम 
न्यायालयांसाठी पद निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्हा न्यायालय धुळे यांनी ग्राम न्यायालयासाठी 
PFMS प्रणालीद्वारे निधि वितरण करण्यात येणार असल्याने दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग साक्री यांना योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्याची विनंती मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेमार्फत केली आहे. त्या अनुषंगाने दिवाणी न्यायाधिश 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग साक्री यांना धुळे येथील ग्राम न्यायालय साक्री या ग्राम 
न्यायालयासाठी ग्राम न्यायालय योजनेचे कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

साक्री, जिल्हा धुळे येथे ग्राम न्यायालय कायदा २००८ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 
ग्रामन्यायाळयासाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधीळ नियम क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये 


झासन निर्णय क्रमांकःडीडीओ २०२२/प्र.क्र.१५७/का.१२ 


न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय साक्री, जिल्हा धुळे यांना "कार्यालय प्रमुख" तसेच, “आहरण व संवितरण 


अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग एक, 


अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 


अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१५१४४१२७३०१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 
B H AGYA S H R E E DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927c039bbd 
RAJ E N D RA f028022a8b9ce837a7c854bb, 
serialNumber=fb84fefefe4ee2 19c1bc35b35201c14eab0903 
€8194a7413a74eed93f32afdb0, cn=BHAGYASHREE 
B H A | D KA R RAJENDRA BHAIDKAR 
Date: 2022.09.15 14:43:35 +05'30' 
(भाग्यश्री भाईडकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय धुळे, 

दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग साक्री, जिल्हा धुळे, 
न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय साक्री, जिल्हा धुळे, 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी धुळे, 

. उप कोषागार अधिकारी, धुळे 

. कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. 


कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


